डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट 
असलेल्या तालुक्यांचे विभाजन होऊन, नव्याने 
निर्माण झालेल्या तालुका / गावांचा समावेश 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र : डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१ अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि.- २० नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा- 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: क्र:ःडोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१ अ दि.१५ जून, २०१८. 


शासन पुरकपत्र 


संदर्भाकित शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये अ.क्र. ३, जिल्हा औरंगाबाद, ता. फुलंब्री 
या “उपगट” तालुक्यांमधील गावांच्या यादीमध्ये ११) वडोद खु. १२) ममनाबाद १३) उमरावती या तीन 
गावांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८११२०१६४८१११४१६ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIJESING ee 


IN, o=GOVE! 
ou=PLANNING DEPARTMEN 

F ATTE S | N G postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fl 7ceec 
5e2d7d4b6a8bba99c51d275801bcdf1b, 


VASAVE Dale 2076-11 30 16854 4050" 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे यांचे स्वीय सहाय्यक. 
सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१ अ 


६) शासनाचे मुख्य सचिव, 

७) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
) 
) 


८) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
९) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१०) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
११)महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३) सर्व विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन) विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
) 
) 
) 


9x) ad जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
१५) ad जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१६) निवड नस्ती (का. १४८१-ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


